मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.-सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र हासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९,दिनांक २५ जुन, २०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१८/प्र.क्र.६९/का-९,दिनांक २३ जुले, २०१९ 
३) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१९/प्र.क्र.८१/का-९,दिनांक २७ जुन, २०१९ 
४) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१९/प्र.क्र.७९/का-९,दिनांक २८ जुन, २०१९ 
५) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१९/प्र.क्र.१००/का-९,दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दिनांक ०८ जुळे, २०१९ 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी 
उपलब्ध करण्याकरीता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसोवा आयोग/बॅकीग सेवा भरती 
इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणा-या 
सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक 
उमेदवारांकरिता विशोष शिकवणी वर्ग सुरु करण्याकरिता संदर्भ क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 

२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या 
शहरांमध्ये अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. 
त्यानुसार सन २०१९-२० या वर्षाकरीता संदर्भीय क्र.२, दिनांक २३.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये,औरंगाबाद केंद्र वगळता इतर केंद्राकरीता प्रशिक्षण संस्थाची निवड करण्यात आली आहे. 
त्यापैकी मुंबई, नाशिक,व ठाणे केंद्रासाठी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था नाशिक या संस्थेव्दारा संचलित 
स्पेक्ट्रम अकॉडमी, व युथ एज्यूकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक यांनी सन २०१९-२० या 
वर्षासाठीचे प्रथम टप्पा अनुदान मंजुर करण्याची विनंती केली आहे. 

३. उपरोक्त प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी , नाशिक व युथ एज्यूकेशन 
अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक या संस्थानी सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी 
करुन संदर्भ क्र.१ दिनांक २५.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार अनुदान 
मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक 
२५.०६.२०१३ मधील तरतूदीची पूर्तता करणा-या प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम 
अकॉडमी, नाशिक या संस्थेस नाशिक, ठाणे व मुंबई या केंद्राकरीता तर युथ एज्यूकेशन अँड वेलफेअर 
सोसायटी नाशिक या प्रशिक्षण संस्थेळा नाशिक केंद्राकरीता प्रथम टप्पा अनुदान मंजुर करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय केलेल्या रु.४.०० 
कोटीपैकी, संदर्भ क्र.६, दिनांक ०८.०७.२०१९ च्या वित्त विभागाचे परिपत्रकानुसार माहे एप्रिल ते 
डिसेंबर, २०१९ करीता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या go टक्के निधी वितरणास मान्यता आहे. 
त्यानुसार २.४० लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध निधीपैकी दिनांक २७.०६.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये, रु.२६,२७,०००/-,दिनांक २८.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.८०,०००/-, व 
दिनांक ०९.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.५,४०,००० असे एकूण रु.३२,४७,०००/- एवढे 
अनुदान उपलब्ध निधीतून वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित रु.२,०७,५३,०००/- एवढया शिल्लक 
निधीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी, 
नाशिक या संस्थेस रु.२२,७५,२५०/- व युथ एज्यूकेहन अँड वेलफेअर सोसायटी, नाशिक या संस्थेस 
रु.८०,०००/- असे एकूण रु.२३,५५,२५०/- (अक्षरी रुपये तेवीस लक्ष पंच्चावन्न हजार दोनशे पन्नास 
फक्‍त) एवढे अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, हे अधिकारी तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी राहतील. तसेच उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
राहतील. 
२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 
३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा. तसेच ज्या 
बाबींसाठी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. सदर बाबींचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट-ब येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. 
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट देतील. त्यावेळी संस्थेने संदर्भ 
क्र.१ येथील नमूद शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे 
आढळून आल्यास संस्थेवर कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व परिच्छेद व सोबतच्या 
परीशिष्ठामधील सर्व अटीची पुर्तता करीत आहे. सदर मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१)(०१) मोफत शिकवणी व संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), 
(कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१७००५२६५१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prashant ee ee ee ee 


Maharashtra, O = Government Of 


D ad as ah e b An d h are या जीनी OU = Minority Development 


Date: 2020.01.28 17:06:14 +05'30' 


(प्र.दा.अंधारे ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अध्यक्ष/ प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी, नाशिक (पत्राने) 
२. अध्यक्ष/ सचिव युथ एज्यूकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी, नाशिक 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
६. महालेखापाल , १/२ (७लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाख), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ०६ जानेवारी, २०२० 


परिशिष्ट - "अ' 
अ. केद्र संस्थेचे ।अभ्यासक्रम ।मंजूर संस्थांना अदा टप्पानिहाय अनुदान |मंजूर अनुदान 
क्र. नांव विद्यार्थीकरण्यात यावयाची मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु.) 
संख्या (रक्‍कम / निधी 
१ २ ३ ४ षु ऱि ७ ८ 
१ | नाशिक | प्रबोधन केद्रीय ३५ | रु.२५,०००/- प्रति [संस्था निवडीनंतर २,१८,७५०/- 
Teeny लोकसेवा उमेदवार किंवा २५% 
संस्था | आयोग स्पर्धा संस्थेमार्फत — | =(34x24o00x2y)/ 
संचलित परीक्षा आकारण्यात येणारी |१००- 
स्पेक्ट्रम | सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी 'रु.२,१८,७५०/- 
अकॉडमी करीता असेल ती रक्कम. 
, नाशिक (राज्य लोकसेवा ३५ | रु.२०,०००/- प्रति [संस्था निवडीनंतर १,७५,०००/- 
आयोग स्पर्धा उमेदवार किंवा (२५% = 
परीक्षा संस्थेमार्फत  ।-3(३५५२००००५२५/ 
सन २०१९-२० आकारण्यात येणारी १०० 
करीता फी यापैकी जी कमी |रु.१,७५,०००/- 
असेल ती रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा ७० | रु.१५,०००/- प्रति संस्था निवडीनंतर २,६२,५००/- 
आयोग उमेदवार किंवा ।२५% = 
(अराजपत्रीत) संस्थेमाफत  ।(७०५१५०००%२५)/ 
स्पर्धा परीक्षा आकारण्यात येणारी |१००- 
सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी रु.२,६२,५००/- 
करीता असेल ती रक्‍कम. 
बँकिग सेवा | ३० | रु.८,०००/- प्रति |संस्था निवडीनंतरी ६०,०००/- 
स्पर्धा परीक्षा उमेदवार किंवा ।२५% = 
सन २०१९-२० संस्थेमार्फत  ।(३०५८०००%२५/१ 
करीता आकारण्यात येणारी |००-- रु.६०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम. 
qo वी ११० 'रु.४०००/-प्रति संस्था निवडीनंतर ४४,०००/- 
अनुउतीर्ण सन उमेदवार प्रतिवर्ष ।१०% 
२०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत  |3(११०५४०००५१०)/ 
करीता आकारण्यात येणारी |Goo = 
फी यापैकी जी कमी रु.४४,०००/- 
असेल ती रक्‍कम 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


१२वी ११० 'रु.५०००/- प्रति १०% ५५,०००/- 
अनुउतीर्ण सन उमेदवार प्रतिवर्ष ।(११०९५०००५१०)/ 
२०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत =| oo = 
आकारण्यात येणारी |B.44,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
नाशिक एकूण ८,१५,२५०/- 
7 प्रबोधन केद्रीय vo | रु.२५,०००/- प्रति |संस्था निवडीनंतर २,५०,०००/- 
desea लोकसेवा उमेदवार किंवा (२५% = 
संस्था आयोग स्पर्धा संस्थेमार्फत — |= (Yox24yooox2y)/ 
2 संचलित परीक्षा आकारण्यात येणारी | Goo= 
स्पेक्ट्रम | सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी 'रु.२,५०,०००/- 
अकॉडमी| करीता असेल ती रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा Yo | रु.२०,०००/- प्रति |संस्था निवडीनंतर 2,00,000/- 
आयोग स्पर्धा उमेदवार किंवा ।२५% = 
परीक्षा संस्थेमार्फत  ।-3(४०५२००००५२५/ 
सन २०१९-२० आकारण्यात येणारी | Goo= 
करीता फी यापैकी जी कमी 'रु.२,००,०००/- 
असेल ती रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा ८० | रु.१५,०००/- प्रति |संस्था निवडीनंतर ३,००,०००/- 
आयोग उमेदवार किंवा ।(२५% = 
(अराजपत्रीत) संस्थेमाफत  ।3(८०५१५०००५२५)/ 
स्पर्धा परीक्षा आकारण्यात येणारी | Goo= 
सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी |रु.३,००,०००/- 
करीता असेल ती रक्‍कम. 
२ बँकिग सेवा | ७० | रु.८,०००/- प्रति संस्था निवडीनंतर 9,80,000/- 
स्पर्धा परीक्षा उमेदवार किंवा ।(२५% = 
सन २०१९-२० संस्थेमाफत  ।(७०५८०००%२५/१ 
करीता आकारण्यात येणारी | oo= 
फी यापैकी जी कमी |रु.१,४०,०००/- 
असेल ती रक्‍कम. 
मुंबई एकूण ८,९०,०००/- 
ठाणे प्रबोधन केंद्रीय Yo | रु.२५,०००/- प्रति संस्था निवडीनंतर! २,५०,०००/- 
बहुउद्देशीय लोकसेवा उमेदवार किंवा २५% 
संस्था आयोग स्पर्धा संस्थेमार्फत  ।-3(४०५/२५०००५२५/ 
संचलित परीक्षा आकारण्यात येणारी | Goo= 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


स्पेक्ट्रम | सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी |रु.२,५०,०००/- 
ayer] करीता असेल ती रक्कम. 
राज्य लोकसेवा २० | रु.२०,०००/- प्रति संस्था निवडीनंतर १,००,०००/- 
आयोग स्पर्धा उमेदवार किंवा (२५% = 
परीक्षा संस्थेमार्फत | =(20xO000xQU)/ 
सन २०१९-२० आकारण्यात येणारी | Goo= 
करीता फी यापैकी जी कमी |रु.१,००,०००/- 
असेल ती रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा २० | रु.१५,०००/- प्रति law निवडीनंतरा ७५,०००/- 
आयोग उमेदवार किंवा ।२५% = 
(अराजपत्रीत) संस्थेमाफत | =(20x94o00xQY)/ 
स्पर्धा परीक्षा आकारण्यात येणारी |१००- रु.७५,०००/- 
सन २०१९-२० फी यापैकी जी कमी 
करीता असेल ती रक्‍कम. 
बँकिग सेवा | ३० | रु.८,०००/- प्रति |संस्था निवडीनंतरी॑ ६०,०००/- 
स्पर्धा परीक्षा उमेदवार किंवा ।२५% = 
सन २०१९-२० संस्थेमार्फत  ।-3(३०५८०००%२५/१ 
करीता आकारण्यात येणारी |००-- रु.६०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम. 
qo वी १०० 'रु.४०००/-प्रति  ।संस्था निवडीनंतर ४०,०००/- 
अनुउतीर्ण सन उमेदवार प्रतिवर्ष ।१०% 
२०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत ~~ |=(Aoox¥Yooox 4o)/ 
करीता आकारण्यात येणारी |Goo = 
फी यापैकी जी कमी रु.४०,०००/- 
असेल ती रक्‍कम 
१२वी ९० |रु.५०००/- प्रति १०% ४५,०००/- 
अनुउतीर्ण सन उमेदवार प्रतिवर्षी ।-3(९०५५०००५१०/१ 
२०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत  ।०० = रु.४५,०००/- 
आकारण्यात येणारी 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
ठाणे एकूण ५,७०,०००/- 
नाशिक युथ ११ वी सीईटी |४०  |रु.२०,०००/- प्रति संस्था निवडीनंतर ८०,०००/- 
एज्यूकेशञ | सन २०१९-२० उमेदवार प्रतिवर्ष ।१०% 
नअँड करीता किंवा संस्थेमार्फत  ।-3(४०५२०,०००५१०) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


वेळफेअर आकारण्यात येणारी |/Goo = 
यटी फी यापैकी जी कमी रु.८०,०००/- 
नाशिक असेल ती रक्‍कम 
‘ कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण २३,५५,२५०/- 
अक्षरी :- रु.तेवीस लक्ष पंचावन्न हजार दोनठी पंन्नास फक्त 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb 


Prashant Andhare 
D d h b DN: CN = Prashant Dadasaheb Andhare, 
C = IN, S = Maharashtra, O = Government 
a asa 1 8 Of Maharashtra, OU = Minority 
Development Department 
A n d h are Date: 2020.01.28 17:06:37 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ०६ जानेवारी, २०२०. 


परिशिष्ट "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५ /का-९, दि. दि. ०६ जानेवारी, २०२० 
अन्वये वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी 


पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची 
राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


KEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


